महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक - आयपीएस १७०९ / प्र.क्र. ३५३ / पोल १, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. दिनांक : २८ ऑगस्ट, २००९. 


संदर्भ : पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक पोमसं/२/१०(५)/ 
भापोसे/३६७/२००८, दिनांक ०४.०८.२००९ चे पत्र. 


शासन आदेश :- 


भारतीय पोलीस सेवेच्या ६० व्या तुकडीतील (IPS RR-2007), परिविक्षाधीन सहायक 
पोलीस अधीक्षक यांना, त्यांचे सरदार वल्लभभाई पटेल, राष्ट्रीय पोलीस अकादमी, हैदराबाद येथील 
orl] प्रशिक्षण पुर्ण झाल्यानंतर, पुढे दर्शविल्यानुसार उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणून पदस्थापना 
देण्यात येत आहेत :- 


परिविक्षाधीन भापोसे अधिका-यांचे नांव नियुक्तीचे पद 


il श्री.अभिनाश कुमार, सहायक पोलीस अधीक्षक/उपविभागीय पोलीस 


परिविक्षाधीन सहायक पोलीस अधीक्षक 
श्री.राजीव जैन, 
परिविक्षाधीन सहायक पोलीस अधीक्षक 


श्री.सुधीर कल्लया हिरेमठ, 
परिविक्षाधीन सहायक पोलीस अधीक्षक 


श्री.इशु सिंधु, 
परिविक्षाधीन सहायक पोलीस अधीक्षक 


अधिकारी, वर्धा उपविभाग, जिल्हा-वर्धा 
सहायक पोलीस अधीक्षक/उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, तिरोंदा उपविभाग, जिल्हा-गोंदिया 
सहायक पोलीस अधीक्षक/उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, भुसावळ उपविभाग, जिल्हा-जळगांव 
सहायक पोलीस अधीक्षक/उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, भंडारा उपविभाग, जिल्हा-भंडारा 


श्री.अभिषेक भगवान त्रिमुखे, 
परिविक्षाधीन सहायक पोलीस अधीक्षक 


सहायक पोलीस अधीक्षक/उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, मालेगांव कॅम्प उपविभाग, 
जिल्हा-नाशिक ग्रामीण 


श्री.सचिन ए. पाटील, 
परिविक्षाधीन सहायक पोलीस अधीक्षक 


सहायक पोलीस अधीक्षक/उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, इतवारा उपविभाग, जिल्हा-नांदेड 


२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी, याबाबत तात्काळ कार्यवाही करुन, 


अनुपालन अहवाल शासनास सत्वर सादर करावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रति, 


rele 
न्य q \ ae 
> 


( सु. ज. महाजन ) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


Anew pol-l\probation\LetterCR 353.09 Order 


प्रतिलिपी :- 
१) महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सह सचिव. 
) मा. राज्यमंत्री (गृह)(शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 
५) मा. राज्यमंत्री (गृह)(ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/नाशिक/अहमदनगर/बुलढाणा/गडचिरोली 
१०) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
११) लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) कक्ष अधिकारी, कार्यासन पोल-१अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) संबंधित अधिकारी ( पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फत) 
१४) निवडनस्ती (पोल-१) 


x 
3 
tes 


Co 


D:\new pol-!\probation\LetterCR 353.09 Order 


